कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड 
अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ साठी 
पुनर्जीवित करून दिलेल्या गतवर्षीच्या सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठीचा केंद्र हिस्साच्या अखर्चित निधीस (₹९९.२८ 
लक्ष) शासनाची वित्तीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रागते -१२१७/प्र.क्र.१०/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८ 
वाचा:- 
१) कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग (गळीतधान्य शाखा), भारत सरकार यांचे पत्र 
P.&93/2099-AAP(Coord) /OS दि.२७ एप्रिल, २०१७. 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.छता-२/९॥०००/१॥॥॥/॥?३ & UC/F.No.2&/ 98/40, दि. ०४ मे, २०१७. 
3) शासन निर्णय क्र. रागतेअ -१२१६/प्र.क्र.१३२/४अ, दि. १२ मे, २०१७. 
४) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.२-१४/२०१७-एमएम-| (ओएस), दि.१० जुले, २०१७. 
५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-४/२०१७- सीए-॥ , दि.२१ जुले, २०१७. 
६) शासन निर्णय क्र. रागतेअ -१२१६/प्र.क्र.१३२/४अे, दि. २६ जुले, २०१७. 
७ कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र.२/ रागतेअ१७-१८/पुन.नी.वि.मा. /प्र.क्र.१०/२३४ /१७, दि. २६ जुले, १७ 
८) शासन पत्र क्र. रागते-१२१७/प्र.क्र.१७/४-अ, दि. ०३ नोव्हेंबर, २०१७ 
९) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र W.Extn-2/NMOOP/ST Exc.Grt./F.No.10/323/ 40, दि. ३० नोव्हेंबर, २०१७. 
१०) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १४-४/२०१७-सीए-॥ , दि. १८ जानेवारी, २०१८. 
११) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र. वि.प्र.२/ रागतेअ१७-१८/पुन.नी.वि.मा./प्र.क्र.१०/५४/१८, दि. ०१ फेब्रुवारी, १८ 
१२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र जा. क्र. वि.प्र.२/ रागतेअ१७-१८/पुन.नी.वि./अनु.वा/प्र.क्र.१०/१४७/१८, 
दि. ३१ मार्च, १८ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक गळीतधान्य,कडधान्य, तेलताड व मका विकास कार्यक्रम राज्यात सन २०१३-१४ पर्यंत 
राबविण्यात येत होता. केंद्र शासनाने बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सर्व केंद्र पुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना केली आहे. 
त्यानुसार सन २०१४-१५ पासून केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक गळीतधान्य, कडधान्य, तेलताड व मका विकास (5070॥/) 
कार्यक्रमाऐवजी राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड (National Mission on Oilseed and Oil Palm (NMOOP)) या 
अभियानाची सुरुवात केली आहे. सदर अभियानाअंतर्गत लघुअभियान- १ (तेलबिया), लघुअभियान -२ (तेलताड) व 
ळलघुअभियान -३ (वृक्षआधारित तेलबिया) या तीन लघुअभियानांचा समावेश आहे. या अभियानाच्या निधीत, सन २०१४- 
१५ या वर्षात केंद्र व राज्य हिऱ्याचे प्रमाण ७५:२५ असे होते. सन २०१५-१६ पासून केंद्र शासनाने केंद्र व राज्य हिश्याच्या 
प्रमाणात ६०:४० अशी सुधारणा केली आहे. 

सन २०१७-१८ मध्ये सदर अभियानांतर्गत गतवर्षीचे प्रलंबित दायित्व व वाढीव कार्यक्रमासह केंद्र शासनाने 
₹७९३९.७० लक्ष रकमेच्या एकत्रित कार्यक्रमास संदर्भाधीन अ.क्र. ४ येथील दि. १० जुले, २०१७ च्या पत्रान्वये सुधारीत 


झासन निर्णय क्रमांकः WT -१२१७/प्र.क्र.१०/४-ओ 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. राज्य शासनाने त्यास संदर्भाधीन अ.क्र. ६ येथील दि.२६ जुले, २०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केळी आहे. सदर अभियानांतर्गत केंद्र हिस्सा ₹४८१०.४६ लक्ष व राज्य हिस्सा 
₹३१२९.२३६ लक्ष अंतर्भूत आहेत. 


राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियानाचा सन २०१६-१७ मधील केंद्र हिस्स्याच्या अखर्चित ₹ २९१.१७ लक्ष निधी 
केंद्र शासनाने संदर्भाधीन अ.क्र. ५ येथील दि. २१ जुले, २०१७ च्या पत्रान्वये सन २०१७-१८ साठी पुनर्जीवित करून दिला 
होता. केंद्र शासनाच्या सदरहू पत्रानुसार पुनर्जीवित निधीचा विनियोग माहे सप्टेंबर, २०१७ पूर्वी करणे क्रमप्राप्त होते. 
तथापी, केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे सदर निधीचा विनियोग माहे सप्टेंबर, २०१७ पूर्वी होवू न शकल्याने वित्त विभागाच्या 
सुचानांप्रमाणे अखर्चित निधीच्या विनियोगास माहे मार्च, २०१८ पर्यत केंद्र शासनाची मुदतवाढ प्राप्त करून घेण्याविषयी 
संदर्भाधीन अ.क्र. ८ येथील दि. ०३ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन पत्रान्वये सूचित केले होते. 


तसेच, अभियानांतर्गत अनुसूचीत जमाती प्रवर्गासाठी मंजूर कार्यक्रमाच्या तुलनेत केंद्र शासनाने अतिरिक्‍त निधी 
मुक्‍त केला असल्याने सदर निधी इतर प्रवर्गावर वर्ग करून मिळणेविषयी कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाधीन अ.क्र. ९ येथील 
दि. ३० नोव्हेंबर, २०१७ च्या पत्रानुसार केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार केंद शासनाने संदर्भाधीन 
अ.क्र. १० येथील दि. १८ जानेवारी, २०१८ च्या पत्रानुसार अखर्चित निधी पुनर्जीवित करून दिला असून सदर निधीचा 
विनियोग माहे मार्च, २०१८ पर्यंत करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. तसेच अनुसूचीत जमाती प्रवर्गासाठी अतिरिक्त मुक्‍त 
केलेला निधी सर्वसाधारण प्रवर्गावर वर्ग करून दिला आहे. 

सदर निधीमध्ये खालील प्रमाणे सर्वसाधारण प्रवर्ग ₹११४.०१ लक्ष, अनुसूचीत जाती प्रवर्ग ₹ २६.५६ लक्ष व 
अनुसुचित जमाती प्रवर्गाचा ₹ १५०.६० लक्ष इतका निधीचा अंतर्भूत आहे:- 


अ. प्रवर्ग उपअभियान क्र. १ उपअभियान क्र. ३ एकुण अभियान 
क्र केद्र राज्य | एकुण | केंद्र | राज्य | एकुण | केंद्र | राज्य | एकुण 
०१ | अ.जाती | १८.०६ | १२.०४ | ३०.१० | ८.५० | ५.६७ | १४.१७ | २६.५६ | १७.७१ | ४४.२७ 
०२ | अ. जमाती | १४७.७३ | ९८.४९ | २४६.२२ | २.८७ | १.९१ | ४.७८ | १५०.६० | १००.४ | २५१.०० 
०३ | सर्वसाधारण | ९९.२८ | ६६.१८ | १६५.४६ | १४.७३ | ९.८२ | २४.५५ | ११४.०१ | ७६.०० | १९०.०१ 


एकुण २६५.०७ | १७६.७१ | ४४१.७८ | २६.१० | १७.४० | ४३.५० | २९१.१७ | १९४.११ | ४८५.२८ 


केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी पुनर्जीवित करून दिलेल्या निधीस कृषि आयुक्तालयाच्या अ.क्र. १२ 
येथील दि. ३१ मार्च, २०१८ च्या प्रस्तावानुसार खालील प्रमाणे वित्तीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात 
आला आहे:- 


अ. वी उपअभियान क्र. १ उपअभियान क्र. ३ एकुण अभियान 

क्र केद्र राज्य | एकुण | केंद्र | राज्य | एकुण | केंद्र | राज्य | एकुण 

०१ | अ. जाती | १८.०६ | १२.०४ | 30.90 |--___|--___|-7____|_ १८.०६ | 92.08 | 30.90 

०२ | अ. जमाती po f-- | f-- | f-- | डिश 1-1 1--____| 1-7 1-1 

०३ | सर्वसाधारण | ९९.२८. | ६६.१८ | १६५.४६ | --_|__--_|__--__| ९९.२८ | ६६.१८. | १६५.४६ 
एकुण ११७.३४ | ७८.२२ | १९५.५६ oe | | | a 999.38 | ७८.२२ | 984.48 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः WTA -१२१७/प्र.क्र.१०/४-ओ 


कृषि आयुक्तालयाच्या अ.क्र. १२ येथील दि. ३१ मार्च, २०१८ च्या प्रस्तावानुसार वित्तीय मान्यता प्रदान 


करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 


१. केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय तेलबिया व तेळताड अभियानांतर्गत ( National Mission on Oil 
seeds and Oil Palm) लघुअभियान- १ (तेलबिया), केंद्र शासनाने सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पुनर्जीवित करून 
दिलेल्या केंद्र हिस्स्साचा निधीस ₹ ९९.२८ (अक्षरी रुपये नव्यान्नव लक्ष अठ्ठाविस हजार फक्त) शासन वित्तीय 
मान्यता प्रदान करीत आहे. 

२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेल्या केंद्र हिऱ्याच्या (go टक्के) निधीस अनुरूप राज्य 
हिस्याचा (vo टक्के) निधीस जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (DPDC) अखत्यारीतील तरतूदीस संबधीत 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून वित्तीय मान्यता देण्यात यावी. सदर राज्य हिऱ्याचा खर्च नियोजन विभाग जिल्हा 
वार्षिक योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली (डि.पी.सी.) जिल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागवण्यात 
यावा. 

३. केंद्र हिस्साचा खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत सन २०१७-१८ च्या मंजूर तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. डी-३ 
२४०१, पीक संवर्धन 
११४, तेलबिया, (००) (०६) कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान 
ळलघुअभियान -१ (तेलबिया (कें.पु.यो) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(२४०१२४९८) ३३, अर्थसहाय्य (रु. ९९.२८ लक्ष) 


४. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील दि. १२ मे, २०१७ च्या शासन निर्णयातील अटी, शार्ती व 
कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे. 

५. सदर निधी सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात खर्च होईल, याची दक्षता 
घ्यावी. 

६. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८६/२०१८/व्यय-१, दिनांक 
३०.०३.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३३११७५०३७३८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | त 
S h ri ka n t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Chandrakant णा 
Andge cust 
(श्रीकांत आंडगे) 


प्रत, 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः रागते -१२१७/प्र.क्र.१०/४-ओ 


AD 


मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
सर्व संचालक / सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१०) सर्व जिल्हाधिकारी, 
११) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१३) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 
१४) सर्व कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

) 

) 

) 


an 


8 


(२ SM ८-८. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८“? 


१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६) सर्व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१७) व्यवस्थापकीय संचालक, कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, आरे, दुग्ध कॉलनी, गोरेगाव (पूर्व), 
मुंबई-६५ 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनगर, अकोला. 

सहसंचालक लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला,मंत्रालयासमोर, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

महालेखाकार( स्थानीय निकाय लेखापरिक्षा व लेखा), प्रतिष्ठा भवन ,१०१ महषी कवे मार्ग,मुंबई-४०० ०२० 
नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१ / कार्यासन - १४४४) मंत्रालय, मुंबई - 32 

वित्त विभाग (व्यय-१) /अर्थसंकल्प -१३ 

सर्व सहसचिव /उपसचिव / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
निवडनस्ती (कार्यासन-४ओ). 


१८ 
4S 


A 
0 


Se Hae THe HNC ell के 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


